गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत 
सन २०१७-१८ 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ मार्च, २०१८ 
वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- १०११/प्र.क्र.९/नापु-१६ ब,दिनांक १५.६.२०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम १०११/प्र.क्र.१७/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०८.२०१३. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १०१३/प्र.क्र.४३६/नापु-१६ ब,दिनांक 09.02.2098 
४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११४/५५०/प्र.क्र.9४१/नापु-१६ब,दिनांक ११.०२.२०१५ 
५) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११६/३०६७/प्र.क्र.१२७९-भाग-१/नापु-१६ब,दि.१५.०५.२०१७ 
६) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ब,दिनांक १९.०७.२०१७ 
७) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७८/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
८) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७९/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
९) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४८०/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
१०) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र. पुरवठा/कात.३/माणगाव गोदाम दुरुस्ती 
निधी/४८९३९२/२०१७, दि. १८.१२.२०१७ 
प्रस्तावना- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावइयक वस्तूचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदर राज्य शासकीय़ गोदामांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांची सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून आवऱ्यकतेनुसार छाननी केल्यानंतर गोदाम दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ११.०२.२०१५ अन्वये गोदाम दुरुस्ती 
कामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. मात्र सन २०१४-१५ मध्ये काही कामांसाठीचा निधी 
खर्ची पडु शकला नाही. सबब यापुर्वी प्रशासकीय मान्यतेनुसारचा खर्च विचारात घेता उर्वरित आवश्‍यक 
निधीची मागणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रायगड यांनी HIST आहे.सदर गोदाम दुरुस्ती कामांस निधी 
वितरीत करण्याची तसेच सन २०१७-१८मध्ये मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोदाम दुरूस्ती कामास 
निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


— 


शासन निर्णय- 

शासकीय गोदाम दुरूस्तींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
आदेशामधील अटींच्या अधीन राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब 


# 


जिल्हा 


तालुका 


गोदामाचे नाव 


कामाचे स्वरूप 


अंदाजित खर्च 
(रू.) 


सदर आदेशान्वये 
वितरित करण्यात 
येत असलेला निधी 
(रु.) 


रायगड 


रोहा 


चणेरा ता. 
रोहा 


वीट बांधकाम करणे, 
Prorat करणे, जी. 
आय. सीट बसविणे, 
रंगकाम करणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


१९,४९,८१० 


१९,४९,८१० 


रायगड 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


छताची दुरुस्ती , 
बाहेरील प्लास्टर 
करणे, रोलींग शटर व 
व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती 
करणे व सरंक्षण भिंत 
इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


१७,५५,८१० 


१७,५५,८१० 


रायगड 


म्हसळा 


म्हसळा 


छताची दुरुस्ती , 
बाहेरील प्लास्टर 
करणे, रोलींग शटर व 
व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती 
करणे व सरंक्षण भिंत 
इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


१७,७२,२७९ 


98,92, २७९ 


रायगड 


पेण 


पेण 


व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती, 
शटर दुरुस्ती, फरशी 
व पत्रे बदलणे, आतुन 
व बाहेरुन गिलावा 
करणे 


१६,८५,३५० 


१ 9 द 4 9 ००० 


रायगड 


पेण 


वडखळ 


व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती, 
शटर दुरुस्ती, फरशी 
व पत्रे बदलणे, आतुन 
व बाहेरुन गिलावा 
करणे 


११,५०,१९१ 


१,५०,००० 


रायगड 


खालापूर 


खोपोली-१ 


धान्य गोदाम व 
चौकीदार areal 
दुरुस्ती करणे 


१६,६४,०२७ 


७,७४७ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब 


भै 


जिल्हा 


तालुका 


गोदामाचे नाव 


कामाचे स्वरूप 


अंदाजित खर्च 


(रू.) 


सदर आदेशान्वये 
वितरित करण्यात 
येत असलेला निधी 
(रु.) 


रायगड 


खालापूर 


खोपोली-२ 


गोदाम व 
शेडची 


धान्य 
चौकीदार 
दुरुस्ती करणे 


१३,८८,६६६ 


9,&8,848 


रायगड 


खालापूर 


खालापूर 


छताची दुरुस्ती, 
फरशा, रोलींग शटर, 
वॉचमन शेडच्या 
छताची दुरुस्ती, आतुन 
बाहेरुन गिलावा करणे 
ड्‌. 


६,०२,४१६ 


८५,०५९ 


रायगड 


कर्जत 


कळंब 


छताचे पत्रे बदलणे व 
चौकीदार areal 
दुरुस्ती करणे इ. 


६,८६,७६४ 


१,१७,१४२ 


१ Oo, 


रायगड 


कर्जत 


वैजनाथ 


छताच्या ट्रेसेसला 
पडलेला गंज दुरुस्ती 
करणेबाबत आतुन 
बाहेरून गिलावा व 
रंगकाम करणे, फरशी 
बदलणे इ. 


६,०६,७३६ 


१,०७,००० 


१ १, 


रायगड 


अलिबाग 


अलिबाग 


छताच्या ट्रेसेसला 
पडलेला गंज दुरुस्ती 
करणेबाबत आतुन 
बाहेरून गिलावा व 
रंगकाम करणे, फरशी 
बदलणे इ. 


९,७१,९७४ 


89,383 


१२. 


रायगड 


Halos 


धान्य गोदाम व 
चौकीदार areal 
दुरुस्ती 


९,३५,०२२ 


१,३५,००० 


नड. 


रायगड 


Halos 


गोदाम व 
शेडची 


धान्य 
चौकीदार 
दुरुस्ती 


& 88,4849 


2,00,000 


१४. 


रायगड 


कडाव 


गोदाम व 
शेडची 


धान्य 
चौकीदार 
दुरुस्ती 


६,९७,५८६ 


१,९८,००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब 


अ. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे नाव। कामाचे स्वरूप अंदाजित खर्च | सदर आदेशान्वये 
क्र (रू.) वितरित करण्यात 
येत असलेला निधी 
(रु.) 
१५. | रायगड हाशिवरे गोदाम दुरुस्ती २,७१,२९८ १२,२७१ 
१६. | परभणी | forge जितूर गोदाम | गोदाम परिसरात SAT | १५,८८,९१८ । २,४५,६०६ 
क्र.१ बांधकाम करणे,फरशी 
बसविणे,हमाळ शेडचे 
बांधकाम करणे,नवीन 
लोखंडी पत्रे 
बसविणे,गोदामास रंग 
काढणे इ. 
एकूण ६८,८२,७२२ 
अक्षरी रुपये अडुसष्ठ लक्ष ब्याएंशी हजार सातशे बावीस फक्त 


2. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू 
करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यानंतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशील 
तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
शासनास सादर करावी. 


३. सदरील शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. सदर गोदामच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाळ तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा 


५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही याबाबत दक्षता 
घ्यावी.सदरहू निधी ठेव म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही याची नोंद घ्यावी 


६. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) 
मुफसल, (योजनेतर)(दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला निधी 
खर्ची पडण्याची शक्‍यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब 


सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी २० मार्च २०१८ पूर्वी निधी खर्च न झाल्यास सदर निधी काढून 
घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी 


८. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 
गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात 
यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीची कामे 
पूर्ण करण्यात यावीत. 


९. सदरचे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प प्रणाळीवर उपलब्ध करून देण्यात 
यावी.धनादेशाने आहरित करण्यात येऊ नये. 


१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१ उप भाग-५ मधील अनुक्रमांक १० नुसार तसेच 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१३११३८४२७००६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Deoman Baswant 


Sunil Deoman atcsencr.deperment 


stalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=8883fe608dc825b4f80204357f8a6f 


B \dfe8507e0636b9 1 f3cSfefef9c43acfe1 
aswant oan 


Jeoman 8350311 
Date: 2018.03.13 11:40:09 +05'30' 


(सु.दे.बसवंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण,औरंगाबाद 
२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी रायगड, परभणी 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड, परभणी. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड, परभणी 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, परभणी 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


